उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/ संस्थांमधील सहाय्यक 
प्राध्यापक या पदाच्या बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१८ (९१/१८)/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०१९. 


आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन उच्च शिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधीळ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या खालील 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ. | सहाय्यक प्राध्यापकांची | विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण शेरा 
क्र. नावे महाविद्यालये/संस्था 
हि श्री. विष्णुदास भोसले । भौतिकशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, | शासकीय विदर्भ ज्ञान | विनंती 
नागपूर विज्ञान संस्था, 
अमरावती 
2 श्रीम. कल्पना नागडे । भौतिकशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान | शासकीय विज्ञान | विनंती 
विज्ञान संस्था, अमरावती | संस्था, नागपूर 
3 श्रीम. कितीमाला arden | शासकीय विदर्भ ज्ञान | शासकीय विज्ञान | विनंती 
गोपाळ a विज्ञान संस्था, अमरावती | संस्था, नागपूर 
४ | th. ob. एम. तेलमोरे वनस्पतीशा | शासकीय विज्ञान संस्था, | शासकीय विदर्भ ज्ञान| विनंती 
a नागपूर विज्ञान संस्था, 
अमरावती 


२. बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. सदर सहाय्यक 
प्राध्यापकांचा रुजू अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१२१४२४४६७२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manisha 
ICo 
‘a é कं 2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97 bfe7f861bf19 
Pp rav i n K j n j 2ce9dd6b4d0924623149a511f9ed, cn=Manisha 
sai 


(म.प्रकिणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती/नागपूर 


शासन SSS क्रमांकः बदली-२०१८ (९१/१८)/मशि-१ 


3. 
. संचालक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 


प्र्त 


संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/अमरावती 
संबधित सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 


., निवडनस्ती. 


:-१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


